आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र 
व्यवस्थापन समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वनविभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डब्ल्यूएलपी-१२२०/प्र.क्र.२५१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २९.१२.२०२१. 
वाचावे:- 


१. शासन अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र.डब्ल्यूएलपी डब्ल्यूएळपी-१२२०/प्र.क्र.२५१/फ-१, 
दिनांक १५.०३.२०२१. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक : कक्ष- २३(२)/ 
वजी/'सर्वे/प्र.क्र.१११(२०२०-२१)/९३१/२०२१-२२,दिनांक ३०.०७.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ ale अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर वनवृत्तातील, सिंधुदुर्ग 
जिल्हयातील सावंतवाडी वनविभागातील आंबोली-दोडामार्ग या वनपरिक्षेत्राधीलळ ५६.९२ चौ.कि.मी. क्षेत्र 
आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. सदर क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याकरीता तसेच 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) तथा मुख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांना सल्ला देण्यासाठी 
आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरीता वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ 
चे कलम ३६-ख (१) व (२) मधील तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र 
व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव / पद पदनाम 
धि मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर अध्यक्ष 

२ उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी वनविभाग, सावंतवाडी सदस्य-सचिव 
३ सरपंच, ग्रामपंचायत पारपोली, ता. सावंतवाडी सदस्य 

8 सरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायत चौकुळ, ता. सावंतवाडी (ATER, केगद) | सदस्य 

4 सरपंच, ग्रामपंचायत आंबोली, ता. सावंतवाडी (नेने) सदस्य 

६ सरपंच, ग्रामपंचायत मोले, ता. दोडामार्ग सदस्य 

७ सरपंच, ग्रामपंचायत घोडगेवाडी, ता. दोडामार्ग सदस्य 

८ सरपंच, तेरवण-मेढे ग्रुप ग्रामपंचायत, ता. दोडामार्ग सदस्य 

९ सदस्य, खडपडे, ग्रुप ग्रामपंचायत, चौकुळ, ता. सावंतवाडी सदस्य 
Pe .| सदस्य, कुंभवडे ग्रुप ग्रामपंचायत, चौकुळ, ता. सावंतवाडी सदस्य 
faa सरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायत केर-भेकुर्ली, ता. दोडामार्ग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१२२०/प्र.क्र.२५१/फ-१ 


१२ 1 श्री. हेमत ओगले, जेवविविधता तज्ज्ञ, आंबोली, ता. सावतवाडी | सदस्य 
१३ | डा. बाळकृष्ण गावडे, वनस्पती अभ्यासक, कणकवली सदस्य 
१४ । जिल्हा कृषि अधिकारी, सिधुदुर्ग सदस्य 
१५ । जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग सदस्य 
१६ | महेडाम्हागोरी, वन्यजीव अभ्यासक, मेढे, ता. दोडामार्ग सदस्य 


उपरोक्त व्यवस्थापन समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 


q. 
. 


समितीची कार्यकक्षा फक्त आंबोली-दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्रापुरती मर्यादीत राहील. 
सदर समिती संवर्धन राखीव क्षेत्राचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्याकरीता प्रस्ताव व सूचना मुख्य 
वन्यजीव रक्षक यांना पाठवेल व आवऱयक ते सहकार्य करेल. 


. संवर्धन राखीव क्षेत्रात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व इतर वन विषयक कायद्यांचा व 


अधिनियमांचा भंग होणार नाही याबाबत समिती मार्गदर्ान करेल. 


. समितीचा कार्यकाळ सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांपर्यंत राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२३०११३८०७२११९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


>» ०0७८ WwW HD -5 


one G&G -€४ 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
G AJ E N D RA DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 

FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add1677b8ac27d637 
P RA KA S H N A RWA N E c5cdf80b730f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH NARWANE 

Date: 2021.12.30 11:40:26 +05'30' 

(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), 
महसूल व वन विभाग 
, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 

उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी वनविभाग, सावंतवाडी. 

जिल्हा कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

जिल्हा पशु वैद्यकीय अधिकारी, सिंधुदुर्ग 


. समितीमधील इतर सदस्य 


फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


